दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ पर्यटन 
सांस्कृतिक कार्य विभाग चे अखत्यारीतील 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी मधील 
गट-क संवर्गातील “वाहन चालक”हे पद दिव्यांग 
पदसुनिश्चितीतून वगळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२५/सां.का-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-२२ जून, २०२१ 


वाचा:- १. शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.दिव्यांग- 

२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक १२.११.२०२०. 

२. केंद्र शासनाची दिव्यांग पदसुनिश्चिती केल्याबाबतची दि.०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना. 

३. शासन निर्णय, सामाजिक व न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक ०२/०२/२०२१. 

४.मा.मुख्य सचिव यांचे अ.शा.पत्र क्र.दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण-११/दि.क.२, 
दि.०६/०२/२०२१. 

५. शासन निर्णय समक्रमांक पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, दि.१२/०३/२०२१ 

६. शासन पत्र, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.दिव्यांग-२०२०/संकीर्ण- 
११/दि.क.२, दि.१५/०६/२०२१. 


area निर्णय:- 
केंद्र शासनाने दि.०४/०१/२०२१ रोजी शासन सेवेतील दिव्यांगांसाठी संवर्गाची पद 


सुनिश्चिती करण्याबाबतची अधिसूचना प्रसिध्द केली आहे. सदर अधिसूचनेच्या अनुषंगाने पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई, दर्शनिका 
विभाग, मुंबई व पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी,मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते 
गट -ड या संवर्गातील दिव्यांगासाठी पदसुनिश्वीतीबाबतचा शासन निर्णय, संदर्भ क्र.५ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच सदर अधिसूचनेनुसार केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेत 
नसलेल्या, दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करावयाच्या अन्य संवर्गातील पदसुनिश्चितीचा प्रस्ताव, शासन 
सेवेतील दिव्यांगाच्या पदसुनिश्चितीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या तज्ञ समितीच्या मान्यतेसाठी 
सादर करणे आवश्यक होते. त्यानुसार पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या आस्थापनेवरील गट -क मधील “वाहन चालक” 
पदसुनिश्चितीचा प्रस्ताव तज्ञ समितीच्या दिनांक १९/५/२०२१ च्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. 
सदर बैठकीत तज्ञ समितीने “गट-क मधील “वाहन चालक” हे पद दिव्यांग पदसुनिश्चितीतून 
वगळण्याबाबत निर्णय दिला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२५/सां.का-२ 


२. शासन सेवेतील दिव्यांगाच्या पदसुनिश्चितीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या तज्ञ समितीने 
दिलेल्या निर्णयानुसार पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अखत्यारीतील पु.ल.देशपांडे 
महाराष्ट्र कळा अकादमीच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील “वाहन चालक” हे पद दिव्यांग 
पदसुनिश्चितीतून वगळण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६२२१६५२३३५१२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


VilasRamrao ८-४ 


Thorat me 


Date: 2021.06.22 17:03:33 +05'30' 


(वि. रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


rao Thorat 
jaharashtra, ou=Tourism And 
q le=400032, st=Maharashtra, 
-4d20348a52de465c7¢34a61591 bbe69b747ae1 145 
706066, 


=cb03c92b399cc893 1 Obf1378c184d97a4b7b9b98 
id7bc9cb273631, cn=Vilas Ramrao Thorat 


प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे. 

८. उपसचिव (दि.क.२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग. 

११. प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती. सां.का-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


